समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती /अनावर्ती निधी 
(अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २० जानेवारी, २०२० 


वाचा:- 
शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी.-१, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०२० 


शासन निर्णय दिनांक १७ जानेवारी, २०२० मधील पहिल्या परिच्छेदातीळ विवरणपत्र 


खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०१९-२० या वर्षात वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 
[ee 4 2 3 (re. eee 
; "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, रु.१३५.०० कोटी रु.४३,३६,०८,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०२) समग्र शिक्षा योजना, 
(०२) (09) समग्र शिक्षा अभियान 
अनुसूचित जाती उपयोजना) 
SCSP), (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ 
1६०१)" 
२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, रु.९०.०० कोटी रु.२८,९०,७२,०००/- 


सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०२) समग्र शिक्षा योजना, 
(०२) (०२) समग्र शिक्षा अभियान 
(अनुसूचित जाती उपयोजना) 
(50592), (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२ 1484)" 


एकूण रु.७२,२६,८०,०००/- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या फए७%७.॥4॥0199॥1114.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२०१७०६४९७०२१ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra ह. = oe 
Shankarrao Pawar sss: 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


ल 


षु 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 


an 


(२ S 


) 
) 
) 
) 
) मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


vo 


qo) संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
११) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१२) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१३) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१४) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

१५) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) अवर सचिव, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


